चांदा ते बांदा विकास योजनेंतर्गत सिंधुदूर्ग 
जिल्हयातील लाभार्थ्याना दुग्ध उत्पादन 
व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे, १० BOA + 
०१ बोकड असा होळी गट वाटप करणे आणि 
जिल्हयातील महिला बचत गट सदस्यांसाठी 
कुक्कुट ग्राम योजना राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश शुध्दीपत्रक क्रमांक - संकिर्ण -२०१८/प्र.क्र. ८८/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ जानेवारी, २०१९. 


वाचा : १. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१८ / 
प्र.क्र.८८ / पदुम-४, दि. १३.१२.२०१८ 
२. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१८ / 
प्र.क्र.८८ / पदुम-४, दि. १८.०१.२०१९ 
३. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एफवायपी / १८ (१९) / तां-२ / 
सीआर-३१, पसं-६, पुणे, दि. २४.०१.२०१९ 


शासन आदेश शुध्दीपत्रक - 


वाचा - २ येथील शासन आदेझातील पृष्ठ क्र. ५ वरील ३. महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम 
योजना या खालील योजनेचे स्वरुप, युनिट कॉस्ट आणि एकुण आवश्‍यक निधी कोष्टक खालीलप्रमाणे वाचावे. 


३. महिला बचत गट सदस्यांसाठी कुक्कुट ग्राम योजना:- 


योजनेचे | एकामहिला समुह गटातील १० लाभार्थी महिलांना प्रत्येकी १०० एक दिवसीय कुक्कुट पिले, खाद्य, 
स्वरुप | खाद्यव पाण्याची भांडी, रात्रीचा निवारा व संरक्षित ches fort निश्चितीसाठी जाळी, औषधे व लसमात्रा 
युनिट । इ. पायाभुत बाबींसाठी प्रत्येक महिला लाभार्थीला रु. १६,०००/- किंमतीचे युनिट देय राहील .या 
कॉस्ट । अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित 

२५टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / लाभार्थी हिस्सा तर, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील 
निवडलेल्या लाभार्थ्यांसाठी ९० टक्के शासनाचे अनुदान व उर्वरित १० टक्के वित्तीय संस्थेचे कर्ज / 
लाभार्थी हिस्सा राहील. 


बाब परिगणना सुत्र रक्‍कम (रुपये 


१०० एक दिवसीय कुक्कुट पिले (लाभार्थीच्या २,३००/- 
पसंतीनुसार व उपलब्धतेनुसार आर आय आर / ब्लॅक 
ASTON कावेरी / कॅरी शामा / कॅरी निर्भिक / कलंगा 
ब्राऊन / इंड ब्रो ब्राऊन लेअर / गिरिराज इ. पैकी 
यो एका जातींची) लाभार्थीच्या दारापर्यंत पोहोच | ७००/_,» रु. २३.०० 
कर 


शासन आदेश शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण -२०१८/प्र.क्र.८८ /पदुम-४ 


प्रति पक्षी ४.५६ किलो खाद्य - ४.५६ किलो <१००% | १०,४८८/- 
रु. 23.00 Ufa fal | म्हणजेच 
दराने रु. १०,५००/- 
रात्रीचा निवारा आणि संरक्षित स्कॅव्हेंजिग जागा तयार | स्थानिक साहित्य २,०००/- 
करण्यासाठी जाळी वापरुन रु. २,०००/- 
मर्यादेत 
खाद्य व पाण्याची भांडी रु. १,१००/-मर्यादेत | १,१००/- 
चिक फिडर व चिक ड्रिकर - प्रत्येकी २ 
अँडल्ट फिडर व अँडल्ट ड्रिकर प्रत्येकी १ 
औषधी आणि लसमात्रा रु. १००/- मर्यादेत १००/- 


एकूण | १६,०००/- 


१० महिला लाभार्थ्याचा एक समुह गट या प्रमाणे, Yo समुह गटांचा एक क्लस्टर (कुक्कुट ग्राम) तयार करण्यात 
यावा. यानुसार टप्प्या टप्प्याने तरतुदीच्या उपलब्धतेनुसार संपूर्ण सिंधुदूर्ग जिल्हयात योजना राबविण्यात 
यावी. 

स्थापन होणा-या कुक्कुट ग्रामांमधील सर्व महिला लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नत्ती अभियान- 
उमेद वा शासकीय अंडी उबवणी केंद्र, सघन कुक्कुट विकास गट, पश्युवैद्यकीय महाविद्यालय अथवा pape 
पालन देण्याचा पूर्वानुभव असलेल्या सक्षम संस्था यांचेकडून कुक्कुट ग्रामस्तरावर ३ दिवस मुदतीचे आवश्‍यक 
निवासी pape पालन प्रशिक्षण देण्यात यावे. याचा खर्च प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. १,५५०/- नुसार (प्रति दिन 
रु. ५००/-%३ दिवस + गावापासून तालुक्यापर्यंत जाण्या- येण्यासाठी बसचे भाडे रु. ५०/- एकूण रु. ७४.४० 
लक्ष इतका अपेक्षित आहे. 

व्यावसायिक इंटिग्रेटरव्दारे सदर कुक्कुट पक्ष्यांना ७ व्या आठवडयापासून ७२ आठवडे पूर्ण होईपर्यंत खाद्य 
पुरवठा करणे, उत्पादित अंडी बायबॅक करणे आणि लाभार्थ्यांना अंडयांच्या पेमेंट मधून खाद्याची रक्‍कम कापून 
घेणे या प्रकारे या योजनेची सांगड घालण्यात यावी. 

यासाठी जिल्हा स्तरावर इच्छापत्र मागवून व्यावसायिक इंटिग्रेटरची निवड करण्यात यावी. 

सदर इंटिग्रेटरने स्वत: किंवा अन्य संस्थेच्या माध्यमातून आवश्‍यकतेनुसार मध्यवर्ती ठिकाणी pape खाद्य 
तयार करण्यासाठी खाद्य निर्मिती युनिट उभारावे. या युनिटची क्षमता किमान ४० मे.टन प्रति दिन असावी. 
तालुका येथे सघन कुक्कुट विकास गट या योजनेंतर्गत कार्यान्वीत झालेल्या हेंचरीजशी सदर योजनेची सांगड 
घालून १ दिवसीय pape पिले तेथून उपलब्ध करुन घेण्यात यावीत. त्याचप्रमाणे शासकीय आणि खाजगी 
हँचरीजमधून देखील पिले उपलब्ध करुन घ्यावीत. 

इंटिग्रेटरने या योजनेमध्ये उत्पादित होणारी अंडी हॅपी हेन VST ऑरगॅनिक Wot म्हणून ब्रँड प्रस्थापित करुन 
विदेशात किंवा प्रस्थापित मोठया बाजारांमध्ये विक्रि करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण -२०१८/प्र.क्र.८८ /पदुम-४ 


हे शासन आदेशा शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०१९०१२९१३३३१९५९०१ असा आहे. सदर शासन 
आदेशा शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 
Digitally signed by Vijay K. 


Chaudhari 
Date: 2019.01.29 13:45:26 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औध, पुणे. 
४. जिल्हाधिकारी, सिंधुदूर्ग 


५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग. 

६. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

८. व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, 
गोखलेनगर, पुणे. 

९. प्रादेशिक सहआयुक्त waa कोकण विभाग गोरेगाव, मुंबई ६५. 

१०. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त सिंधुदूर्ग 

११. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 

१३. अवर सचिव, पदुम-३, कक्ष अधिकारी पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


